मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय या संस्थेकडे 
असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ व हस्तलिखितांचे 
डिजिटायझेहन करण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९६-अ/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२१. 


वाचा : शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र. मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९६/२०२०/साशि-५,दि.२७.०५.२०२१. 


प्रस्तावना : 

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, दादर (Gd), मुंबई-४०० ०१४ या संस्थेतील दुर्मिळ ग्रंथसंपदा, दुर्मिळ 
हस्तळिखितांचे डिजिटायज़ेशान करणे योजनेस शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२०२०/ 
प्र.क्र.९६/२०२०/साशि-५, दि.२७.०५.२०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय या संस्थेला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, दादर (पूर्व, मुंबई-४०० ०१४ या संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ व 
हस्तलिखितांचे डिजिटायज़ेडान करण्यासाठी आवश्‍यक असणारा खर्च भागविण्यासाठी खालील नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. : डब्ल्यु -०४ Demand No. : W - 04 

2204, कला व संस्कृती, 2205,Art and culture, 

००, 00, 

१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 105, Public Libraries, 

(03) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना (03) Assistance to Central, District and Taluka 
सहाय्य, Libraries, 


(03) (99) मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहाळयास दुर्मिळ ग्रथ (03) (11) Grant to Mumbai Marathi 
व हस्तलिखितांचे डिजीटायझेडठन करण्यासाठी | Granthsagrahalaya for Digitization of rare books 


अनुदान and manuscripts 
2204 ३६६२ (कार्यक्रम) 2205 3662 ( Scheme ) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31 - Grants-in-aid ( Non-salary ) 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९९ (ओ)/२०२१/व्यय-५, दि. ०४.०६.२०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.९६-अ/२०२०/साशि-५ 


३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७२९१७३०४०३८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


'a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf67 


Saware Se ee 
(अनिल वि. सावरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

मा. अ.मु.स. वित्त/नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

कक्ष अधिकारी साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-» ०८ AW A -0 


on SG mM 


